निलंगा, जि.लातूर येथील १०० खाटांचे 
उपजिल्हा रुग्णालयाच्या इमारत 
बांधकामाचे अंदाजपत्रकास सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२३/ प्र.क्र.२८/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
दिनांक : २९ फेब्रुवारी, २०२४. 


१) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः आआसे/कक्ष- 
३/ टे.६/उपजिरुनिलंगासुधाप्रमा/५६२-६३/२३, दिनांक 20.09.2023. 


२) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः आआसे /कक्ष- 
३/ टे.६/उपजिरुनिलंगासुधाप्रमा/१०८११-१२/२३, दिनांक २७.०९.२०२३. 
3) झासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.प्रशामा-२०१७/प्र.क्र.१०२/आरोग्य-४, दिनांक 
२७.०३.२०१८. 
प्रस्तावना:- 
निलंगा, जि.लातूर येथील १०० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालयाच्या इमारत बांधकामाचे 
अंदाजपत्रकास दिनांक २७.०३.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली 
होती. त्यानुषंगाने इमारतीचे बांधकामास प्रत्यक्ष सुरुवात केली असता प्रशासकीय मान्यतेतील 
क्षेत्रापेक्षा २४४७.४१ चौ.मी. क्षेत्र जास्त असल्याचे आढळून आल्याने तसेच काही बाबींचे परिमाणे 
वाढल्याने, कामाची व्याप्ती वाढल्याने अंदाजपत्रकात वाढ झाली. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 
निलंगा, जिल्हा लातूर येथील १०० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालयाच्या इमारत बांधकामाकरीता 
सुधारित अंदाजपत्रकात समाविष्ट Host कामे आवश्‍यक असल्याची खातरजमा विभागाने केली 
आहे. तरी, सुधारित अंदाजपत्रकात समाविष्ट कामे आवश्‍यक असल्यासने सदर सुधारित 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
निलंगा, जि.लातूर येथील १०० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालयाच्या इमारत बांधकामाच्या 


मंत्रालयीन सार्वजनिक बांधकाम विभागाने परिगणित केल्याप्रमाणे व व्यय अग्रक्रम समितीच्या 
मान्यतेने सोबतच्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे रु.३७,८६,३९,६६९/- (अक्षरी 
सदोतीस कोटी शाह्याऐंशी लक्ष एकोणचाळीस हजार सहाशे एकोणसत्तर रुपये ) इतक्या रकमेच्या 
अंदाजपत्रकास खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२३/ प्र.क्र.२८/ आरोग्य-४ 


अटी व शर्ती :- 

१) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास वास्तु 
विशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

२) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
करुनच काम हाती घ्यावे. 

३) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि.१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

४) सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च उपलब्ध असलेल्या नियत व्ययामधून करण्यात यावा. 

५) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, 
दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

६) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर 
कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


2. सदर कामावरील खर्च मागणी क्रमांक-एच-८, मुख्यळेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य सेवा यावरील भांडवली खर्च, ०१- नागरी आरोग्य सेवा-विषम चिकित्सा, ११०- 
रुग्णालये व दवाखाने, (०१)-इमारती, (०१) (०४) मोठी बांधकामे (हुडाकोकडील कर्जे) (कार्यक्रम) 
(४२१० ३२०२), ५३- मोठी बांधकामे" याखाली भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शा.नि. क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, 
भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट भाग-पहिळा, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ 
परिच्छेद क्र.१३४ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात तसेच मा. उप 
मुख्यमंत्री (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील व्यय अग्रक्रम समितीने दिनांक ०६.०२.२०२४ रोजी 
दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२३१२०४५८२४१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, या 


SANGWAI 
N F F LA M DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 
4.20=a9bbc429d62201a67249f70e6 


2.5.4.20 
Oacdfadbff901 fobbf45cc393dbd6aa91f 
bd6ca, postalCode=400032, 
hi 
81E4E52421D72A2AE32 
DF6C7D06ABB4E6A7B5820C3A929F328 
AD6CODCA4F38C7, ‘NEELAM GIRISH 


Date: 2024.02.29 16:38:49 +05'30' 


(नीलम संगवई) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल १/ २, महाराष्ट्र ( लेखा व लेखापरिक्षा) / लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/ 
नागपूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२३/ प्र.क्र.२८/ आरोग्य-४ 


२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 

४. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ), आरोग्य सेवा, पुणे. 

५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( अर्थ व प्रशासन ), मुंबई/ पुणे. 

६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर. 

७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रूग्णालय, लातूर. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर. 

९. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 

१०.विनिमय कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.निवडनस्ती( आरोग्य-४), सा.आ.वि. 


Cats a ज्य आ 
के य ह: ति iw - ante | 
> oe TI4I- Ye T:-Bi2 2/2 ५4) pe वट. 02 Ror" wes | 


Name Of Work :- Construction Of 100 Bedded Rural Hospital at Sub District Hospital Premises at Nilanga, Taluka- 
Nilanga. Dist- Latur. 
RECAPULATION COMPARATIVE SHEET 
Ey a ५०७४७ 7५४०० ७ 


त क Eee 


1 {Building proper २5. | 114530100.00] 149482628.00] 219327465.00 1] A.A. Estimate based on 
DSR 2016-17 but actucal 
execution of work in year 
2020 to 2023. 

2] Area of building in A.A. 
consider 5574.15 sqm. But 
as per approved drawing 
area is 8021.56 sqm. 
Hence excess 


6.00!In A.A. Percentage based 


| | Estimate on year 2016-17 
| but actucal execution of 


a work in year 2022- 23. 
— 
External Elecirification 6871806.00 6871806.00|As Per AA Provision 
5 |Water Supply & Sanitation Rs. 5726505.00 0.00 0.00)॥&॥ of Waiter Supply & 


Sanitation is included in 
Building work estimate. 
Heance Saving 


reat] काळ ळव "244388001.00 
5]_[Miscellenious ems i eee es 


é |!Compound Wall & Gate 0.00}liem of Compound Wall 
& Gate is included in 
Building work estimate. 
Heance Saving 


| । 


2100000.00 


12363588.00|1-.5. 100 Mir. Road lengli 
taken in A.A. estimate but 
acitucal length is 810 Mir. 


Intemai Roads- 550000.60 


sie 8 {Furniture Rs. 8498300.00 0.00 24201291 .00}In A.A. L.S. amount is 
स taken on basis of rate per 
न — sqm. But actual built up 
area is increased. Also as 
per user department 


requirment detailed 
estimate amount is 
consider in revised A.A. 
Hence excess. 


Eee eee 


Fire Fighting Arrangement i . 4 5 
amount is consider in 
revised A.A. Hence excess. 


- CC Drain i शं Item of CC Drain is 
included in Road work 
estimate. Heance Saving 


RECAPULATION COMPARATIVE SHEET 


Rain Water Harvesting 1500000.00 117060.00 शो Item of Rain Water 
Harvesting is included in 
Building work estimate. 
Heance Saving 
0.00 


12 |Garage Rs. 480000.00 2783756.00|In A.A. estimate only 48 
sqm. Built up area 
consider for garage. But 
as per user department 
requirment for 5 no's 
Ambulance Garage \ 

| requird, Their Area isi39.0 \ 

| । । । $वाण. detailed estimate \ 
। amount consider in 1 
revised A.A. Hence excess. ' 


13 | Lift Rs. 2500000.00 9.00 6210708.00}In A.A. estimate L.S. 
amount is taken but in 
revise A.A. actual amount 


| considered. Hence : i 


2490९09600" 


excess. i ~a 
15 |Flag Post Rs. 300000.00 0.00 0.00}!tem of Flag Post is 
included in Building work 
éstimate. Heance Saving 
16 JLand Development S. 500000.00 0.00 0.00} li'em of Land 
Development is included 
in Building work estimate. | 
| Heance Saving | 
sae) 
Total 8] 21128300.00] 117080.00 
Cj it El Rene ane ree: 
18 |Water Main Storage & Pump Rs. 500000.00 959466.00 2104763.00]In A.A. estimate L.S. 
| House । provision consider. But in 
| ; H revise A A. considering 
! ioiG! NO's Of User as per 
no's of bed. Required 
capacity of G.S.R. is 
taken. Hence excess. 


5 
Air Conditioning न 


3296237.00}In A.A. estimate L.S. 
amount is taken but in 
revise A.A. actual amount 
considered. Hence 


excess. 
20_|Soiar Energy Rs. i ~ 1500000,00 As Per AA Provision 
21 |Gardening 500000.00 =x 805915.00}In A.A. estimaie LS. 


amount is taken but in 
revise A.A. actual amount 
considered. Hence 
excess. 


2 Se हह $000000.00 959466.00/ _7706915.00 
Total (D)= A+B+C 158983216.00] 150559154.00| 3105032735 


RECAPULATION COMPARATIVE SHEET 


|_| 
2 |Contengencies 4% on Project 4581204.00 4581204.00|4% Proposed 
Cost [9] 
Labour Insurance 0.5% i ies 752796.0 1553026.00|0.50% Proposed 


GST 12% on Project Cost [0] 19077986.00 18067098.00 4636994800} 18% Proposed 


5 Price Escalation & Increase in Rs 0.00 0.00 1553026 1.00} 10% Proposed 
DSR 10% on Project Cost [ D 
Total fs 23659190.00| _18819894.0 $8034439.0 
CREPES | SEE Baas 

Project Cosi (F) = [D+E] = 182642406.00| 1469379048.00| 378439489.00 00] 
ASE 1S CRS क क्क क क क ea 


Or Say RS. | 1826.42) 1893.79 


॥०> | ७) > i) 
4>. | Oo 


न 


Lakhs Lakhs Lakhs 
} 
ent ivisional Officer ae Engineer, 
3 P.W.Sub-Division No.1, Nilanga P.W. Division, Nilanga 


SB) 


